सन 20 2 १-२०२२ या आर्थिक वर्षातील 
अर्थसंकल्पीय अनुदाने. 

ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र, अमरावती, 
जि.अमरावती यांना देण्यात यावयाच्या 
अनुदानाचे वाटप लेखाशिर्ष-२४१५ ०३३९. 
(दुसरा हप्ता) 


महाराष्ट्र ada 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अनुग्रा २०२१ /प्र.क्र.४१/आस्था-१५ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मुंबई- ४०० ००१. 
दिनांक :११ मे, २०२१ 
माना 
१) शासन निर्णय क्रमांक - ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक प्रशिक्षण-२०९३/प्र.क्र. ८४५/०९, 
दि.१७.०९.१९९३. 
२) शासन परिपत्रक क्रमांक- ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक- प्रशिक्षण ११९९/प्र.क्र.५८१/६१, 
दिनांक २३.९.१९९८. 
3) शासन परिपत्रक क्रमांक-ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक-प्रशिक्षण-२०००/ प्र.क्र.८५९/४४, 
दि.१२.६.२००१. 

४) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः STA 2029 /प्र.क्र.४१/आस्था-१५, दि.०७.०४.२०२१. 

शासन निर्णय_ 
सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता २४१५, कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण ०१- पीक 

संवर्धन, १२०- इतर संस्थांना सहाय्य, (पी) (१) ४१ ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्रांना सहाय्यक अनुदाने -(०१) 
इतर संस्थांना सहाय्य (०१)(०३) शिवाजी शिक्षण संस्था , अमरावती यांच्या विद्यमाने अमरावती 
ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र, अमरावती याची स्थापना करणे व त्याचा दर्जा वाढविणे . (संकेतांक क्र.२४१५ 
०३३९), (योजनेत्तर)(दत्तमत)( मागणी क्र. एल-३) यांना वेतनेतरसाठी रु.९.४० लक्ष (रु.नऊ लक्ष चाळीस 
हजार) व वेतनासाठी रु. ४६.४१ लक्ष (रु. सेहेचाळीस लक्ष, एक्केचाळीस हजार) असे एकूण रु.५५.८१ 
लक्ष (रुपये पंचावन्न लक्ष, एक्याऐंशी हजार फक्त) इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. 


२. वित्त विभागाने सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षाकरिता ३६ सहायक अनुदान (वेतन) या 
उद्दीष्टाकरिता अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या १० % मर्यादेत निधी अर्थसंकल्पिय अंदाज वितरण व 
संनियंत्रण प्रणालीद्वारे ( बीम्स) उपलब्ध करून दिला होता. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुग्रा २०२१/प्र.क्र.४१/आस्था-१५ 


3: त्याअनुषंगाने ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र, शिवाजीनगर, जिल्हा अमरावती यांना ३६ सहायक 
अनुदान (वेतन) या उद्दीष्टाकरिता रु. ४.६४१ लक्ष (रुपये चार लक्ष, चौसष्ट हजार शांभर फक्त) इतका निधी 
पहिला हप्ता म्हणून वितरीत करण्यास संदर्भाधीन क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली. 
आता वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या मर्यादेत 4% इतके अनुदान उपलब्ध करुन दिले आहे. 

ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र, अमरावती यांना सन २०२१-२२ या अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या 4% टक्के 
मर्यादेत दुस-या SRA म्हणून वेतनासाठी रुपये २.३२०५ लक्ष ( रुपये दोन लक्ष बत्तीस हजार पन्नास फक्त) 
इतका निधी वितरित करण्यात येत आहे. 


४. प्रशिक्षण केंद्राना अनुदान द्यावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत शासन परिपत्रक क्र . प्रशिक्षण ११९८/ 
प्र.क्र.4८१/६१, दिनांक २३ सप्टेंबर १२९८ व शासन परिपत्रक ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्र. 
प्रशिक्षण २०००/ प्र.क्र.८५९ /४४, दिनांक १२ जून, २००१ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या सूचनांच्या 
अनुषंगाने उपायुक्त (आस्था), अमरावती विभाग, अमरावती यांनी सदर प्रशिक्षण केंद्रास अनुदान अदा 
करण्याबाबत त्वरीत कार्यवाही करावी. तसेच संदर्भ क्रमांक १ येथे दर्शविळेल्या शासन निर्णयातील 
परिच्छेद क्र. १२ मधील अटीनुसार केंद्रानी खर्च करावा. 


५. सदर निधी वितरणाकरिता तसेच निधी ज्या बाबींकरीता मंजूर करण्यात आला आहे , त्याच 
बाबींवर खर्च करण्यात येईल याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित उपायुक्‍त 
(आस्था), विभागीय आयुक्त कार्यालय यांची असेल. तसेच सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्रही 
तात्काळ सादर करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


६. हा खर्च मागणी क्र.एल ३,"२४१५, कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण" (पी) (०३) (०२) ग्रामसेवक 
प्रशिक्षण केंद्र संकेतांक क्र. (२४१५ ०३३९) ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा आणि तो यावर्षी लेखाशिर्षांतर्गत केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा . तसेच सदर 
खर्च त्याच संकेतांकाखाली खर्च पडतो आहे या बाबत ताळमेळ घाळून खातरजमा करावी व विभागीय 

आयुक्तांनी दरमहा शासनास कळवावे . सदर लेखाशिर्षाचे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
संबधित उपायुक्‍त (आस्थापना), हे काम पाहतील. 


७. विभागीय आयुक्त कार्यालयाने प्रशिक्षण केंद्रास अनुदान वितरीत करताना वेतन बाबीवर प्रत्यक्ष 
किती अनुदानाची आवश्‍यकता आहे याची खातरजमा करुन त्यांना आवश्‍यक तेवढी रक्‍कम उपलब्ध 

करुन द्यावी. उपरोक्त नमूद केलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त अनुदान वितरीत केले जाणार नाही याची 
दक्षता घ्यावी. तसेच प्रशिक्षण केंद्राने वेतनाकरिता दरमहा किती अनुदान आवऱ्यक आहे . याची 
पूर्वसूचना संबंधित आयुक्‍त कार्यालयास द्यावी. त्याप्रमाणे आयुक्‍त कार्यालयाने वेतनाकरिता अनुदान 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुग्रा २०२१/प्र.क्र.४१/आस्था-१५ 


वितरीत करावे. आवश्‍यक असलेल्या अनुदानाबाबत पूर्वसूचना न दिल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी 
संबंधित केंद्राच्या प्राचार्यांची असेल. 


८. या अनुदानातून संबंधित प्रशिक्षण केंद्राने केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचा 

अधिकार महालेखापाल, (लेखा) महाराष्ट्र-१ मुंबई आणि/किंवा महालेखापाल (लेखा) महाराष्ट्र-२ 
नागपूर यांना राहील व त्यांना त्यांचे हे काम योग्य तर्‍हेने पार पाडता यावे म्हणून संबंधित प्रशिक्षण केंद्र / 
संस्था, मदत / सुविधा पुरवतील. 

९. हाशासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ भाग १ ला, उपविभाग १ ते ५ मधील 
तरतूदीनुसार शासन निर्णय दिनांक १५/५/२००९ सोबतच्या उप विभाग - ३ मधील अ.क्र. १ परि. १६२, 
१६३, १६४ नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारांचा वापर करून 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

१०. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५११११०८३१८८२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dr Vasant Gopal Mane 


D V t DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Rural 
| a 5 a Nn Development Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=19c¢1f05a32104713094b1 babbae721a601 


40a8f1f9e1 6ca9d8dc3eaf7de15d65, cn=Dr Vasant 
Opal Mane ==: 


(डॉ. वसंत माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती (२ प्रती) 
२. उप आयुक्त (आस्था), विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती. 
३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 
४. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र - १, मुंबई. 
५. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
६. महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, बाणेर रोड, पुणे 
७. संचालक राज्य ग्रामीण विकास संस्था (यशदा), बाणेर रोड, पुणे 
८. वित्त विभाग, कार्यासन क्र. अर्थ-१७/व्यय-१५ 
९. प्राचार्य, ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र, जि. अमरावती. 
qo. कार्यासन क्र. वित्त-१, वित्त-६, वित्त-७ ग्राम विकास विभाग 
११. निवड नस्ती का.क्र. आस्था-१५, ग्राम विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


